श्री. रविंद्र उध्दवराव शिंदे, अतिरिक्त मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी (निवडश्रेणी) यांची 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आस्था-०५२१/प्र.क्र.५३/पापु-०७ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, नविन मंत्रालय इमारत, मुंबई Yoo ००१. 
तारीख: २६ जुले, २०२१ 


वाचा : 


१) श्री. रविंद्र उध्दवराव शिंदे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (निवडश्रेणी) यांचा विनंती 
अर्ज दिनांकः ०५ मे, २०२१ 


२) शासन पत्र, ग्रामविकास विभाग, क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.८२/२०२१/आस्था-३, दिनांक 
१४/०६/२०२१ 


SIR आदेठा : 


श्री. रविंद्र उध्दवराव शिंदे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (निवडश्रेणी), जिल्हा परिषद, 
नाशिक यांची पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अखत्यारितील FRM संचालक, राज्य पाणी व 
स्वच्छता Fart कार्यालयातील “प्रकल्प संचालक (जल जीवन far)”, राज्य पाणी व स्वच्छता Fars, 
पहिला मजला, सिडको भवन (दक्षिण कक्ष), बेलापूर, नवी मुंबई या पदावर प्रथमत: तीन वर्षासाठी 
खालील अटी व शर्थीच्या अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


१) श्री. रविंद्र उध्दवराव शिंदे, अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (निवडश्रेणी) हे ज्या 
तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजु होतील त्या तारखेपासून त्यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या 
सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ज्या तारखेला ते आपल्या मूळ शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा 
स्विकारतील त्या तारखेला त्यांची प्रतिनियुक्‍्तीवरील सेवा समाप्त होईल. 


शासन आदेशा क्रमांकः आस्था-०५२१/प्र.क्र.५३/पापु-०७ 


२) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर 


~~ 


~~ 


Nord 


na 


प्रतिनियुक्‍्तीचा prorat संपण्यापुर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावण्याचा अधिकार 
शासन/ सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहील. 


जर त्यांची प्रतिनियुक्‍तीवरिल सेवा स्वीयेत्तर नियोकत्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना 
मूळ विभागाकडे परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत 
पाठविण्यापूर्वी स्वीयेत्तर नियोकक्‍्त्याने शासनाला/ सक्षम प्राधिकाऱ्याळा तीन महिन्यांची 
नोटीस दिली पाहिजे. 


श्री. शिंदे, अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (निवडश्रेणी) यांनी मूळ विभागाकडे परत 
जाण्याचा आपला उद्देश आहे, अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी नोटीस शझासनाला/ 
सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत जाण्याची मुभा राहील. 


ग्राम विकास विभागाने वाचा येथील अ.क्र.२ येथील दिनांक १४/०६/२०२१ च्या पत्रान्वये श्री. 
शिंदे यांना प्रकल्प संचाळक (जल जीवन Far) या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्यास 
सहमती दर्शविली असल्याने श्री. रविंद्र शिंदे यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर नियुक्‍ती 
स्वीकरण्यासाठी ग्राम विकास विभागाने त्वरित कार्यमुक्त करावे. 


मिशन संचालक, जळ जीवन FSM, राज्य पाणी व स्वच्छता aM, बेलापूर, नवी मुंबई यांनी 
श्री. रविंद्र शिंदे, अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (निवडश्रेणी) यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या 
पदावर पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजु करुन घ्यावे व रुजु अहवाल पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभागास तसेच ग्राम विकास विभागास पाठवावा. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा........इ.) नियम, १९८१ मधील नियम ४० 


(परिशिष्ट दोन) मधील तरतूदीनुसार मिशन संचालक, जल जीवन fam, राज्य पाणी व स्वच्छता 


मिशन, बेलापूर व ग्राम विकास विभाग यांनी श्री. रविंद्र उध्दवराव शिंदे, अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी (निवडश्रेणी) यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्थी आपआपसात ठरवाव्यात. 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७२६१५३२४२४१२८ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः आस्था-०५२१/प्र.क्र.५३/पापु-०७ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chetan Balasaheb Nikam 


Chetan Sanson 
Balasaheb / ण या 
(चेतन निकम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
श्री. रविंद्र उध्दवराव शिंदे, अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (निवडश्रेणी), जिल्हा 
परिषद, नाशिक. 
प्रत: 


१. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२. मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय 


इमारत संकुल, मुंबई. 


४. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, २५ ASI पथ, फोर्ट, मुंबई. 


५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक, नाशिक. 


६. PRM संचालक (जल जीवन मिठान), राज्य पाणी व स्वच्छता Fa, पहिला मजला, 


सिडको भवन (दक्षिण कक्ष), बेलापूर, नवी मुंबई. 


७. सह सचिव (पापु-०७/१०), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, गोकुळदास तेजपाल 


रुग्णालय इमारत संकुल, मुंबई. 


८. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे. 


९. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एक्सप्रेस टॉवर्स, मुंबई. 
१०. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व नियंत्रन अधिकारी/ पर्यवेक्षीय अधिकारी. 


११. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने. 
१२. निवडनस्ती (कार्यासन पापु-०७). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


